अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२ / उप अधीक्षक 
मध्यवर्ती कारागृह (राजपत्रित) गट-ब या 
पदावर पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-०११५/प्र.क्र.१२/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०१७ 


वाचा: अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
क्रमांक : कार्यकारी/ निसु/ अजिकावर्ग-२/ २०१४/ कक्ष-२/ १२६०६/ पुणे-१, 
दिनांक ११.१२.२०१४. 


शासन आदेशा : 
गृह विभागाच्या अधिनस्त अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांच्या नियंत्रणाखालील तुरुंग अधिकारी श्रेणी-१ (अराजपत्रित गट-ब) या संवर्गातील खाळील 


नमूद अधिका-याला त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२ / उप 


अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह (राजपत्रित गट-ब) या पदावर प्रशासकीय हितास्तव व तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्न्तीने नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नांव प्रवर्ग नियुक्‍ती मान्य सध्या कार्यरत पदोन्नती नंतरचे 
दिलेला झालेला असलेले ठिकाण ठिकाण 
प्रवर्ग विभागीय 
संवर्ग 
q श्री.अनिल हनुमंत | भ.ज. भ.ज.(क) नागपूर । येरवडा मध्यवर्ती | वर्धा जिल्हा कारागृह 
खामकर (क) तथापि कारागृह, पुणे 
खुला 


२. वरील तुरुंग अधिकारी श्रेणी-१ यांची पदोन्नतीने नियुक्ती खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 


अ) वरील अधिका-याला देण्यात आलेली पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपाची असून, महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-०११५/प्र.क्र.१२/१५/तुरुंग-१ 


ब) पदोन्नत झालेल्या अधिका-यानी त्यांच्या पदोन्नतीचे आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 
सात दिवसांच्या आत हजर होणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहित मुदतीत 


नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत तर त्यांना पदोन्नती नको, असे समजून शासन 


निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : एसआरव्ही-१०८७/११३१/प्र.क्र.११/८९/१२, 
दिनांक ३०.०४.१९९१ मधील तरतुदीनुसार त्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती रद्द करण्यात 
येईल. 

क) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना पदोन्नत 


झालेल्या वरील अधिका-यांना स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे आणि नवीन नियुक्ती नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत 


संबंधितांना सूचना द्याव्यात. तसेच संबंधीत अधिका-यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर 


त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
ड) पदोन्नत अधिका-यांनी त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व त्यांनी 


अनधिकृतरित्या रजेवर जाऊ नये, यासंदर्भात त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभाग 


परिपत्रक क्रमांक : सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/११, दिनांक ३०.०८.१९८२ अन्वये 
दिलेल्या सूचनांकडे वेधण्यात येत आहे. तसेच दिलेली नियुक्‍ती रद्द करण्यासाठी 
कोणत्याही स्वरुपाचे आवेदन त्यांनी करु नये. तसेच केल्यास सदर अधिकारी 


शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीस पात्र ठरतील, याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. 
इ) निवडसूचीतील ज्या अधिका-यांविरुध्द विभागीय चौकशी / फौजदारी खटला सुरु असेल, 


त्यांना सा.प्र.वि. परिपत्रक दिनांक ०२.०४.१९७६ नुसार विभागीय चौकशीच्या अधीन राहुन 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
फ) विभागीय संवर्ग वाटपानुसार पदोन्नतीने नियुक्‍त अधिका-याने किमान ६ वर्षे कालावधी त्या 


विभागीय संवर्गात पूर्ण करणे आवश्‍यक राहिल. 
ग) पदोन्नत अधिका-यांपैकी ज्या अधिका-यांची विभागीय चौकशी सुरु असेल, त्यांची पदोन्नती 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०२.०४.१९७६ च्या शासन परिपत्रकातील 


तरतूदीनुसार त्यांची पदोन्नती विभागीय चौकशीच्या अधीन राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-०११५/प्र.क्र.१२/१५/तुरुंग-१ 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०१३०१५१६२७८०२९ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. त 
Prabhakar 2 ee 


2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c479015f44d506ae4 


At mM a ra mM S a n k h e eee 7000962 ane cn=Prabhakar Atmaram 


Date: 2017.01.30 15:18:04 +05'30' 


(प्रभाकर संखे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 

) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

) सचिव, महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग (पत्राने) 

४) प्रधान सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
) 
) 
) 


प्रधान सचिव (अ.व सु.) गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) पुणे/पश्चिम विभाग, पुणे/ मध्य विभाग, औरंगाबाद/ 
पूर्व विभाग,नागपूर 

) महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ 
९) महाळलेखापाल,महाराष्ट्र-२ 


=a 


ळेखा Wien), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 
) महालेखापाल, ,महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

११)महालेखापाल,महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 

92) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

१३) संबंधीत अधिकारी (व्दारा अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 

राज्य,पुणे) 
१४) सामान्य प्रशासन विभाग, (कार्यासन-१२),मंत्राळय,मुंबई-४०० ०३२ 
१५) निवड नस्ती कार्यासन तुरुंग-१ 


र 


न. न 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


